RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31743 
Reg . No. MCS/169/ 2016-18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

चार - ब 


भाग 


वर्ष ३, अंक १ ९ ]] 


गुरुवार ते बुधवार , मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


[ पृष्ठे २ ९,किंमत : रुपये २०.०० 


. 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGS DEPARTMENT 


Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 10th April 2017 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MEDICAL COUNCIL ACT, 1965 . 


No. MED 1015 / C.R.236 / 15 /EDU -2. — Wheares , it appears to the Government that the courses 
of studies and examination prescribed by the statutory university in the State for the Medical post 
graduate qualifications, which are not entered in the Schedule of the Maharashtra Medical Council 
Act , 1965 (Mah . XLVI of 1965 ) (hereinafter referred to as “ the said Act .” ) or in any of the Schedules 
to the Indian Medical Council Act, 1956 (Act 102 of 1956 ), are such that on achievement thereof, 
persons are considered to have acquired the requisite knowledge and skill for efficient practicing 
of their specialized profession as Medical Practitioners ; 

And whereas, Maharashtra Medical Council having been consulted in that behalf, as required 
by the first proviso to section 28 of the said Act. 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 28 of the said 
Act, the Government of Maharashtra hereby amends the Schedule to the said Act , as follows : 

Following entry is being inserted after entry No. 28 in the Schedule to the said Act, 

( 29 ) The Degrees recorded in the following table and awarded by Maharashtra University of 
Health Sciences , Nashik . 


( १ ) 


भाग चार - ब -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार , मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


Name of the Institute 

( 1 ) 


Degrees 

( 2 ) 


E.S.I. PGIMSR Mahatma Gandhi 
Memorial Hospital, Parel, Mumbai. 


1. Master of Surgery (General Surgery ) 
2. Master of Surgery (Orthopedics ) 
3. Doctor of Medicine (Anesthesiology ) 


4. Doctor of Medicine (Pulmonary Medicine) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANJALI V. AMBHIRE , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


mm 


पुढील अधिसूचना, इत्यादी असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झाल्या आहेत : 


१७५ 


मंगळवार , जुलै १४ , २०१५ / आषाढ २३, शके १९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१. 

दिनांक १० जुलै २०१५ 


. 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र 

लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ . 

क्रमांक आरटीएस . २०१५ /प्र.क्र . ३२ /पंरा ५- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ (२०१५ चा महा . ५ ) याच्या 
कलम ३ च्या पोट-कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे ग्रामविकास विभागामार्फत 
ग्रामपंचायतींद्वारे पात्र व्यक्तींना देण्यात यावयाच्या लोकसेवा आणि यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिदिष्ट केल्याप्रमाणे उक्त अध्यादेशाच्या 
प्रयोजनार्थ अशा लोकसेवा देण्याकरिता विहीत कालमर्यादेसह पदनिर्देशित अधिकारी आणि प्रथम अपील प्राधिकारी व द्वितीय अपील प्राधिकारी 
अधिसूचित करीत आहे. 

अनुसूची 


अ.क्र . 


लोकसेवेचे नाव 


प्रथम अपील 
प्राधिकारी 


द्वितीय अपील 
प्राधिकारी 


लोकसेवा 

पुरविण्यासाठी पदनिर्देशित 
विहीत केलेली कालमर्यादा अधिकाऱ्याचे 
( कामकाजाचे 

नाव 
दिवस) 
( ३ ) 

( ४ ) 
ग्रामसेवक 


( १ ) 


( २ ) 


( ६ ) 


१ 


जन्म नोंद दाखला 


५ दिवस 


सहायक गट 


गट विकास अधिकारी 


विकास अधिकारी 


२ 


मृत्यू नोंद दाखला 


५ दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


३ 


विवाह नोंद दाखला 


५ दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


रहिवासी दाखला 


५ दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


भाग चार - ब -१ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३९ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


५ 


दारिद्रयरेषेखाली असल्याचा 


५ दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


दाखला 


६ 


हयातीचा दाखला 


५ दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


७ 


ग्रामपंचायत येणे बाकी 


५ दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


दाखला 


८ 


शौचालयाचा दाखला 


५ दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


९ 


नमुना ८ चा उतारा 


५ दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


१० 


निराधार असल्याचा दाखला 


२० दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


११ 


विधवा असल्याचा दाखला 


२० दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


१२ 


परित्यक्ता असल्याचा दाखला 


२० दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


१३ 


विभक्त कुटुंबाचा दाखला 


२० दिवस 


ग्रामसेवक 


गट विकास अधिकारी 


सहायक गट 
विकास अधिकारी 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


वि . गिरिराज , 
शासनाचे प्रधान सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


4 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 
Bandhakam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, dated the 10th July 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ORDINANCE , 2015 . 

No. RTS . 2015 /CR -32/PR 5. - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 3 of the Maharashtra Right to Public Services Ordinance, 2015 (Mah . Ord . No. V of 2015 ), 
the Government of Maharashtra hereby , notifies the public services to be rendered by the Rural 
Development Department through the Gram Panchayats to the eligible persons, and the stipulated 
time limits for providing such public services , alongwith the Designated Officers, First Appellate 
Authorities and Second Appellate Authorities , as specified in the Schedule appended herewith , 
for the purposes of the said Ordinance . 

Schedule 


Serial 
No. 


Name of the 
Public Service 


Time limit 
for providing 

service 
(working 
days ) 
( 3 ) 


Designated 

Officer 

whom 
services will 
be provided 

(4 ) 


First Appellate 

Authority 


Second 
Appellate 
Authority 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


1 


Birth Certificate 


5 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer . 


Block Development 
Officer . 


2 


Death Certificate 


5 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer . 


Block Development 
Officer . 


3 


Marriage Certificate 


5 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer . 


Block Development 
Officer . 


4 


Residence Certificate 


5 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer. 


Block Development 
Officer. 


5 


5 days 


Gram Sevak 


Below Poverty Line 
Certificate . 


Assistant Block 
Development 
Officer 


Block Development 
Officer. 


6 


Living Certificate 


5 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer. 


Block Development 
Officer . 


7 


No Dues Certificate 


5 days 


Gram Sevak 


Assistant Block Block Development 
Development Officer . 
Officer. 


8 


Toilet Certificate 


5 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer. 


Block Development 
Officer. 


9 Assessment Certificate 


5 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer . 


Block Development 
Officer . 


10 


Certificate of Niradhar 


20 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer . 


Block Development 
Officer . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३९ 


Schedule - contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


11 


Widow Certificate 


20 days 


Gram Sevak 


Assistant Block 
Development 
Officer . 


Block Development 
Officer . 


12 


Certificate of Deserted 


20 days 


Gram Sevak 


Assistant Block Block Development 
Development Officer. 
Officer . 


13 


20 days 


Gram Sevak 


Nuclear Family 
Certificate . 


Assistant Block 
Development 
Officer. 


Block Development 
Officer. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V. GIRIRAJ, 
Principal Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


७ 


१७६ 


सोमवार , जुलै २० , २०१५ / आषाढ २९ , शके १९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक २० जुलै २०१५ 


. 


२ . 


. 


२ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम . 

क्रमांक व्हीपीएम. २०१५ / प्र. क्र . १४० /पं. रा -४( २२).- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९ ५८ ( सन १९ ५ ९ चा ३ ) याच्या कलम १७६ , 
पोट- कलम ( २) चा खंड ( सव्वीस ) अन्वये, महाराष्ट्र शासनास प्रदान करण्यात आलेल्या व या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व 
अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन, याद्वारे महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम , १ ९ ६० यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे 
नियमांचा मसुदा प्रस्तावित करीत आहे आणि उक्त अधिनियमाच्या कलम १७६ चे पोट- कलम ( ४) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे त्याद्वारे बाधीत 
होण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता याद्वारे प्रसिद्ध करीत आहे ; आणि याद्वारे नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा 
दिनांक ५ ऑगस्ट २०१५ रोजी किंवा त्यानंतर महाराष्ट्र शासन विचारात घेईल . 

उपरोक्त दिनांकापूर्वी उक्त मसुद्याच्या संदर्भात कोणत्याही व्यक्तीकडून प्रधान सचिव (ग्रामविकास), ग्रामविकास व जलसंधारण 
विभाग, बांधकाम भवन , २५ मर्झबन पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ यांना प्राप्त झालेल्या सर्व हरकती किंवा सूचना शासन विचारात घेईल . 

नियमांचा 

मसुदा 
१ . 

या नियमांना, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी ( सुधारणा) नियम , २०१५ असे म्हणावे. 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम, १९ ६० ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला आहे .) मधील 
नियम ६ मध्ये , 

( अ) खंड ( क ) ऐवजी, पुढील खंड दाखल करण्यात येईल : 
“( क ) “ वार्षिक भाडे मूल्य " याचा अर्थ, जमीन किंवा इमारत भाड्याने दिल्यास प्रतिवर्षकिंवा वर्षानुवर्षमिळणारे वार्षिक भाडे. . 
( ब ) खंड ( क ) नंतर , पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 

"( ड ) “ इमारतीचे क्षेत्रफळ " याचा अर्थ पवनचक्क्यांकरिता आवश्यक असलेले मनोरे , दळणवळणाकरिता असलेले मनोरे आणि इतर 
प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणारे मनोरे यांचे तळघर क्षेत्र आणि ते कार्यरत राहण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खुल्या जागा, असा आहे. ”. 
३ . मुख्य 

नियमांच्या नियम ७ मध्ये 
( अ) पोट -नियम (१ ) मधील “ जमिनीच्या किंवा इमारतीच्या संपूर्ण क्षेत्रफळावर ( प्रति चौरस फुटाच्या आधारे ) ” या मजकुराऐवजी 
“ जमिनीच्या किंवा इमारतीच्या एकतर भांडवली मूल्याच्या किंवा वार्षिक भाडे मूल्याच्या आधारे ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल ; 

( ब) पोट-नियम ( २) मधील खंड ( क) नंतर पुढील खंड जादा दाखल करण्यात येईल : 
"( ड) ज्या जमिनी आणि इमारती यांचे भांडवली मूल्य १०० रुपयांपेक्षा कमी असेल किंवा वार्षिक भाडे मूल्य रु. सहा पेक्षा जास्त नसेल ; ". 

मुख्य नियमांच्या, नियम ९ मधील, पोट-नियम (२ ) च्या ऐवजी पुढील पोट-नियम दाखल करण्यात येईल : 

“( २ ) “ जेथे वार्षिक भाडे मूल्याच्या आधारे कर आकारण्यात आला असेल तेथे उक्त मूल्य निर्धारणाच्या १० टक्क्यांइतकी रक्कम , 
दुरुस्त्याकिंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी असलेल्या सर्व सवलतींऐवजी मूल्य निर्धारणातून वजा करण्यात येईल. ". 


४ . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


५ . 


मुख्य नियमांच्या भाग दोन मध्ये अनुसूचीतील “ कोष्टक एक : इमारतीवरील कराचा दर ”, “ कोष्टक दोनः जमिनीवरील कराचा दर " 
आणि “ कोष्टक दोन खाली दिलेले स्पष्टीकरण ” याऐवजी खालील कोष्टके दाखल करण्यात येतील 

एक - इमारतीवरील कराचा दर 


: 


अ . क्र . 


इमारतीचा प्रकार 


इमारतीच्या भांडवली 


इमारतीच्या वार्षिक 
भाडे 

मूल्यावर 
आधारित किमान दर 


मूल्यावर आधारित 


इमारतीच्या वार्षिक भाडे 
मूल्यावर 

आधारित 


कमाल दर 


किमान दर 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


१ झोपडीकिंवा मातीचे 


वार्षिक भाडे 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या 


घर 


६ * १ / ४ टक्के 


मूल्याच्या 
३ टक्के 


२ दगड विटांचे मातीचे 


वार्षिक भाडे 


वार्षिक भाडे 

मूल्याच्या 


इमारतीच्या भांडवली 
मूल्यावर आधारित 
कमाल दर 

( ४ ) 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावरकिंवात्याच्या 
भागावर ३० पैसे 
प्रति रु.१०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ४५ पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ६० पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर १०० पैसे 


घर 


मूल्याच्या 


१० टक्के 


प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर २० पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ३५ पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ५० पैसे 
प्रति रु . १०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवात्याच्या 
भागावर ७५ पैसे 


७ टक्के 


३ 


वार्षिक भाडे 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या 


दगड विटांचे 

चुना 
किंवासिमेंटचे 


१५ टक्के 


पक्के घर 


मूल्याच्या 
१२ टक्के 


४ 


वार्षिक भाडे 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या 


नवीन आरसीसी 
पद्धतीचे घर 


मूल्याच्या 


२५ टक्के 


२० टक्के 


दोन - जमिनीवरील कराचा दर 
जमिनीच्या भांडवली मूल्यावर 

आधारित किमान दर 


जमिनीच्या भांडवली मूल्यावर 
आधारित कमाल दर 

( २) 


जमिनीच्या वार्षिक भाडे 
मूल्यावर आधारित किमान दर 


जमिनीच्या वार्षिक भाडे 
मूल्यावर आधारित कमाल दर 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या 


वार्षिक भाडे मूल्याच्या १५ टक्के 


प्रति रु .१०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या भागावर 


प्रति रु .१०० च्या भांडवली 
मूल्यावर किंवा त्याच्या 
भागावर ५० पैसे 


६ * १ / ४ टक्के 


२५ पैसे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , 
Fort, Mumbai 400 001 , dated the 20 July 2015 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA VILLAGE PANCHAYAT ACT. 


No.VPM - 2015 /CR - 140 / PR.4 ( 22 ).— The following draft of rules further to amend the 
Maharashtra Village Panchayat Taxes and Fees Rules , 1960, which the Government of Maharashtra 
proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xxvi) of sub -section (2 ) of section 
176 of the Maharashtra Village Panchayats Act ( III of 1959 ), and of all other powers enabling it in 
this behalf is hereby published as required by sub -section ( 4 ) of section 176 of the said Act , for the 
information of all persons likely to be affected thereby ; and notice is hereby given that the said 
draft will be taken into consideration by the Government of Maharashtra on or after the 5th day 
of August , 2015 . 

2. Any objections or suggestions which may be received by the Principal Secretary 
(Rural Development) . Rural Development and Water Conservation Department. Bandhkam 
Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001. from any person with respect to the said draft 
before the aforesaid date will be considered by the Government. 


DRAFT RULES 


1. These rules may be called the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees 
(Amendment) Rules , 2015 . 

2. In rule 6 of the Maharashtra Village Panchayats Taxes and Fees Rules, 1960 (hereinafter 
referred to as “ the Principal Rules” ), 

( a ) for clause (c ) the following clause shall be substituted , namely : 

" (c ) annual letting value” means the annual rent for which the building or land may 
reasonably be expected to be let per year or from year to year .” . 
(b ) after clause (c ) the following clause shall be added , namely : 

“ ( d ) “ area of the building” means basement area of towers required for windmills, towers 
for communication and towers used for other purposes and open spaces required for its 
functioning ." . 
3. In rule 7 of the Principal Rules 
( a ) in sub -rule (1) for the words and brackets " on the total area (on the basis of per square 

foot )” , the words “ either on the capital value or annual letting value” shall be 

substituted ; 
(b ) in sub -rule ( 2), after clause (c ) following clause shall be added , namcly : 
" (d ) lands and buildings the capital value of which is less than rupees 100 or annual letting 

value of which is not more than rupees six ;". 
4. In rule 9 , for sub -rule ( 2), the following sub -rule shall be substituted , namely : 

“ (2 ) Where the tax is assessed on the annual letting value , a sum equal to 10 percent of the 
said valuation shall be deducted from the valuation in lieu of all allowance for repairs or on any 
other account whatsoever .” . 


भाग चार - ब -२ 


20 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे 


११-१७, २०१७ / वैशाख २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


5. In part II of the Principle Rules , in the Schedule, for the table “ I. Rate of taxes on 
buildings ”, “ II. Rate of taxes on lands”, and “ explanation below table II” . follm ing tables shall be 
substituted , namely : 

" I. Rate of tax on Buildings . 


Sr. 
No 


Type of 


Buildings 


Minimum Rate 
based on capital 
value of the 
building 

( 3 ) 


Maximum Rate 
based on capital 
value of the 
building 

( 4 ) 


Minimum Rate 

based on 
annual letting 
value building 

(5 ) 


Maximum Rate 
based on annual 
letting value of 
building 

(6 


( 1 ) 


( 2 ) 


1. Hut or mud 

House . 


2. Brick House 

Built in clay . 


20 paise per Rs 100 
of capital value or 
fraction there of 
35 paise per Rs 100 
of capital value or 
fraction there of 
50 paise per Rs 100 
of capital value or 
fraction there of 


30 paise per Rs 100 
of capital value 
or fraction there of 
45 paise per Rs 100 
of capital value 
or fraction there of 
60 paise per Rs 100 
of capital value 
or fraction there of 


3 percent of 
annual letting 
value 
7 percent of 
annualletting 
value 
12 percent of 
annual letting 
value 


6 * 1/ 4 percent of 
the annual letting 
value . 
10 percent of 
the annual letting 
value . 
15 percent of 
the annual letting 
value . 


3. Pucca House 

Built in stone , 
bricks and lime 

or cement. 
4. New Type RCC 

Built house . 


75 paise per Rs 100 
of capital value or 
fraction there of 


100 paise per Rs 100 
of capital value 
or fraction there of 


20 percent of 
annual letting 
value 


25 percent of 
the annual letting 
value . 


II . Rate of tax on lands 


Minimum Rate based 


Maximum Rate based 


Minimum Rate based 


Maximum Rate based 


on capital value of 


on capitalvalue of 


on annual letting 


on annual letting 

value of land 


the land 


the land 


value of land 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


25 paise per Rs 100 of 

the capital value 
or fraction there of 


50 paise per Rs 100 of 
the capital value or 
fraction there of 


6 * 1/4 percent of the 
annual letting value 


15 percent of the 
annual letting value” .” 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


११ 


१७७ 


मंगळवार , जुलै २१, २०१५ / आषाढ ३०, शके १९ ३७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २१ जुलै २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१. 
क्रमांक झेडपीबी. २०१४ / प्र.क्र . ७६ / समुद्रपूर / पं.रा. ५. 

/पं.रा. ५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) याच्या कलम ३४१- अ चा पोट- कलम (१), ( १ अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन २०१४ / प्र. क्र . ९ ७/ नवि -१८, 
दिनांक १२ फेब्रुवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ३४१- अ चा पोट-कलम (२ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वर्धा जिल्ह्यातील समुद्रपूर , रेणकापूर , ईटलापूर व राजुरवाडी 
(रिठ ) महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता समुद्रपूर नगरपंचायत या नावाने एक 
नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १ ९ ६१ (१९ ६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याच आदेश देणे इष्ट आहे 

त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ च्या कलम २५५ च्या पोट - कलम ( २) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , वर्धा 
जिल्ह्यातील समुद्रपूर , रेणकापूर, ईटलापूर व राजुरवाडी (रिठ) महसुली गावासंबंधात , वर्धा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे 
(तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
क्रमांक मपाह १९९ ७/ प्र.क्र . ६४५/५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर समुद्रपूर नगर पंचायतीकडे 
हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील 


. 


. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -२ अ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ११-१७, २०१७ / वैशाख २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated the 21st July 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT , 1961. 


No. ZPB . 2014 /CR - 76 /Samudrapur/ PR -5. - Whereas, the Government of Maharashtra, under the 
Notification , Urban Development Department, No. MUN . 2014 / C.R . 97 /UD - 18 , dated the 13th March 2015 
(hereinafter referred to as “ the said Notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by sub -sections 
( 1), ( 1A ) and (2 ) of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial 
Townships Act, 1965 (Mah . XL of 1965 ), has specified the local area of revenue villages of Samudrapur, Renkapur, 
Itlapur and Rajurwadi (rith ) in Wardha district to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat, as 
provided in sub - section (2 ) of section 341A of the said Act, by the name of the Samudrapur Nagar Panchayat, is 
constituted ; 


And whereas, pursuant to the said notification , it is expendient to issue an order for transfer of assets , 
rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it) to the successor local authority under clause (vi) of sub -section ( 2) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962 ) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub- section (2 ) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling 
it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that all the assets, rights and liabilities of the 
Wardha Zilla Parishad , in respect of the revenue Villages Samudrapur , Renkapur, Itlapur and Rajurwadi (rith ) 
in Wardha District (including the rights and liabilities under any agreement or contract made by it ) shall 
stands transferred to and shall vest in the Nagar Panchayat of Samundrapur , on the terms and conditions 
specified in the Government Resolution , Rural Development and Water Conservation Department No. MPH 
1997 /CR -645 /56 (47), dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे ११-१७, २०१७ / वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


१३ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ , 

दिनांक २१ जुलै २०१५ 

आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी. २०१४/ प्र.क्र . ७६ / सेलू/ पं.रा. ५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९ ६५ ( सन १९ ६५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र . ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (१), (१ अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन . २०१४ / प्र. क्र . ९ ७ / नवि -१८ , 
दिनांक १३ मार्च २०१५ ( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ 
चा पोट - कलम (२) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वर्धाजिल्ह्यातील सेलू व बेलगाव या महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक 
क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता सेलू नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १ ९ ६१ ( १९ ६२ चा पाच ) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट -कलम (२ ) चा खंड ( सहा ) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे 


. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम २५५ च्या पोट-कलम ( २) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , वर्धा 
जिल्ह्यातील सेलू व बेलगाव महसुली गावांसंबंधात , वर्धा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा 
संविदा या खालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . १९९ ७ / प्र.क्र . ६४५/५६( ४७ ), 
दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर सेलू नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे 
निहित असतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated the 21st July 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB 2014 /CR - 76 /Seloo /PR -5. — Whereas, the Government of Maharashtra , under the Notification , 
Urban Development Department , No. MUN . 2014 /C.R . 97 /UD - 18 , dated the 13th March 2015 (hereinafter 
referred to as the said Notification ” ) issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) 
of section 341A of theMaharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah . XL of 1965 ), has specified the local area of revenue village of Seloo and Belgaon , in Wardha District to be 
a transitional area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section (2 ) of section 341A of the said Act, 
by the name of the Seloo Nagar Panchayat , is constituted ; 


And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer of assets, 
rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of sub -section (2 ) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah . V of 1962) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub -section ( 2 ) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that all the assets , rights and liabilities 
of the Wardha Zilla Parishad , in respect of the revenue villages Seloo and Belgaon in Wardha District ( including 
the rights and liabilities under any agreement or contractmade by it) shall stands transferred to and shall vest 
in the Nagar Panchayat of Seloo, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural 
Development and Water Conservation Department , No. MPH - 1997 /CR -645 /56 (47) , dated the 20th July , 1999. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे ११-१७, २०१७ / वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


१५ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन, २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१ 

दिनांक २१ जुलै २०१५ 


आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी २०१४ /प्र.क्र . ७६ / कारंजा /पं.रा. ५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 
१९ ६५ ( १९ ६५ चा महा. अधि . ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (१), (१ अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास विभाग क्र . एमयूएन २०१४ / प्र. क्र . ९ ७/ भाग-१/ नवि -१८ , दिनांक ३० मार्च २०१५ 
( यात यापुढे जिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे. ) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट - कलम (२ ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वर्धा जिल्ह्यातील कारंजा व शेकापूर (रिठ ) महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून 
विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता कारंजा नगरपंचायत या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ (१९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट-कलम (२ ) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा याखालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम ( २) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , वर्धा 
जिल्ह्यातील कारंजा व शेकापूर ( रिठ ) महसुली गावांसंबधात , वर्धा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे ( तिने केलेला कोणताही करार 
किंवा संविदा याखालील हक्क व दायित्वे धरून ) ही , शासन निर्णय , ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह १ ९९ ७/ प्र.क्र . ६४५ / 
५६( ४७), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व शर्तीवर कारंजा नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि 
तिच्याकडे निहित असतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort , Mumbai 400 001, dated the 21st July 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961, 


No. ZPB 2014 /CR - 76 /Karanja /PR -5. — Whereas , the Government ofMaharashtra, under the Notification , 
Urban Development Department, No.MUN . 2014 /C.R . 97/ Part- 1/UD - 18 , dated the 30th March 2015 ( hereinafter 
referred to as “ the said Notification " ) issued in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1), ( 1A ) and (2 ) 
of Section 341A of theMaharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 
(Mah . XL of 1965 ), has specified the local area of revenue villages of Karanja and Shekapur ( rith ), in Wardha 
district to be a transitional area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of Section 341A of 
the said Act, by the name of the Karanja Nagar Panchayat, is constituted ; 

And whereas , pursuant to the said notification , it is expedient to issue an order for transfer of assets , 
rights and liabilities of the existing local authority ( including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it ) to the successor local authority under clause (vi) of sub -section ( 2 ) of Section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act , 1961 (Mah . V of 1962) ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub - section (2 ) of Section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers 
enabling it in this behalf, the Government of Maharashtra hereby directs that all the assets , rights and liabilities 
of the Wardha Zilla Parishad , in respect of the revenue Villages Karanja and Shekapur (rith ) in Wardha 
District ( including the rights and liabilities under any agreement or contract made by it) shall stands transferred 
to and shall vest in the Nagar Panchayat of Karanja , on the terms and conditions specified in the Government 
Resolution , Rural Development and Water Conservation Department, No.MPH - 1997 /CR -645 /56 (47), dated the 
20th July 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 


Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मे ११-१७, २०१७ / वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


१७ 


ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५, मर्झबान पथ, फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, 

दिनांक २१ जुलै २०१५ 


आदेश 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१. 

क्रमांक झेडपीबी . २०१४/ प्र.क्र . ७६ / आष्टी/ पं.रा . ५.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९ ६५ (१९ ६५ चा महा. ४० ) याच्या कलम ३४१ अ चा पोट -कलम (१ ), (१ अ) व ( २) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून 
काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना नगर विकास विभाग क्र . एमयुएन . २०१४ / प्र. क्र . ९ ७/ भाग -१/ नवि -१८ , दिनांक ३० मार्च २०१५ 
( यात यापुढेजिचा “ उक्त अधिसूचना ” असा निर्देश करण्यात आला आहे .) अन्वये उक्त अधिनियमाच्या कलम ३४१ अ चा पोट-कलम ( २ ) मध्ये 
तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने वर्धाजिल्ह्यातील आष्टी, सिंदीविहीरी, नरसिंगपूर , मोमीनपूर , विश्वनगर (रिठ ), डोंगरगाव (रिठ ), रामगाव 
(रिठ) व साबापूर (रिठ ) या महसुली गावांचे स्थानिक क्षेत्र हे संक्रमणात्मक क्षेत्र म्हणून विनिर्दिष्ट केले आहे आणि त्याकरिता आष्टी नगरपंचायत 
या नावाने एक नगरपंचायत स्थापन करण्यात आली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेस अनुसरून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९ ६१ (१९ ६२ चा पाच) याच्या कलम 
२५५ च्या पोट- कलम ( २) चा खंड ( सहा) अन्वये विद्यमान स्थानिक प्राधिकरणाची मत्ता, हक्क आणि दायित्वे ( यामध्ये स्थानिक प्राधिकरणाने 
केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायित्वे यांचाही समावेश आहे ) उत्तराधिकारी स्थानिक प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित 
करण्याचा आदेश देणे इष्ट आहे ; 


. 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९ ६१ च्या कलम २५५ च्या पोट -कलम (२ ) चा खंड ( सहा) द्वारे 
प्रदान करण्यात आलेले अधिकार आणि याकरिता समर्थ करणाऱ्या सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे , असा निदेश देते की , वर्धा 
जिल्ह्यातील आष्टी,सिंदीविहीरी , नरसिंगपूर , मोमीनपूर , विश्वनगर ( रिठ), डोंगरगाव ( रिठ), रामगाव (रिठ ) व साबापूर ( रिठ ) महसुली गावासंबंधात , 
वर्धा जिल्हा परिषदेच्या सर्व मत्ता , हक्क आणि दायित्वे (तिने केलेला कोणताही करार किंवा संविदा या खालील हक्क व दायीत्वे धरून ) ही , 
निर्णय, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक मपाह . १९९ ७/ प्र.क्र . ६४५/५६( ४७ ), दिनांक २० जुलै १९९९ यामध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी 
व शर्तीवर आष्टी नगर पंचायतीकडे हस्तांतरित झाल्याप्रमाणे असतील आणि तिच्याकडे निहित असतील. 


शासन 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


गिरीश भालेराव, 
शासनाचे उप सचिव. 


भाग चार - ब -३ 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhkam Bhavan , 25 , Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated the 21st July 2015 


Order 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYAT SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB . 2014 / CR - 76 /Ashti/PR -5. — Whereas , the Government of Maharashtra , under the Notification , 
Urban Development Department,No.MUN . 2014 /C.R . 97/Part- 1/UD - 18, dated the 30th March 2015 (hereinafter 
referred to as “ the said Notification ” ) issued in exercise ofthe powers conferred by sub -sections ( 1) , ( 1A ) and ( 2 ) 
of section 341A of the Maharashtra Municipal Councils, Nagar Panchayats and Industrial Townships Act, 1965 
(Mah . XL of 1965),has specified the local area of revenue villages of Ashti, Sindi-vihiri, Narsingpur,Mominpur, 
Vishwanagar (rith ), Dongargaon (rith ), Ramgaon (rith ) and Sabapur (rith ) in Wardha District to be a transitional 
area , for which a Nagar Panchayat, as provided in sub -section ( 2 ) of section 341A of the said Act, by the name 
of the Ashti Nagar Panchayat , is constituted ; 


And whereas , pursuant to the said notification , it is expendient to issue an order for transfer of assets, 
rights and liabilities of the existing local authority (including the rights and liabilities under any agreement or 
contract made by it) to the successor local authority under clause (vi) of sub -section ( 2 ) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah . V of 1962) ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause (vi) of sub -section (2 ) of section 255 of the 
Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samities Act, 1961 (Mah . V of 1962 ), and of all other powers 
enabling it in this behalf , the Government ofMaharashtra hereby directs that all the assets, rights and liabilities 
of the Wardha Zilla Parishad , in respect of the revenue Villages Ashti, Sindi-vihiri, Narsingpur, Mominpur , 
Vishwanagar (rith ), Dongargaon (rith ), Ramgaon (rith ) and Sabapur (rith ) in Wardha District ( including the 
rights and liabilities under any agreement or contract made by it) shall stands transferred to and shall vest in 
the Nagar Panchayat of Ashti, on the terms and conditions specified in the Government Resolution , Rural 
Development and Water Conservation Department, No.MPH - 1997 /CR -645 /56 (47), dated the 20th July , 1999 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GIRISH BHALERAO , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


१ ९ 


१७८ 


गुरुवार , जुलै २३, २०१५ / श्रावण १, शके १ ९ ३७ 


अल्पसंख्याक विकास विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २३ जुलै २०१५ 


अधिसूचना 


महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश , २०१५ . 


क्रमांक अशैसं . २०१५ / प्र. क्र . १ ९९ / का - ५.- महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अध्यादेश, २०१५ (२०१५ चा महा. ५ ) च्या 
कलम ३ मधील पोट- कलम ( १) अन्वये प्राप्त होणाऱ्या अधिकाराचा वापर करून अल्पसंख्याक विकास विभाग याद्वारे पात्र व्यक्तींना 
द्यावयाच्या लोकसेवा, अशा लोकसेवाकरिता लागणारी करारनिविष्ट कालमर्यादा , पदनिर्देशित अधिकारी , प्रथम अपील प्राधिकारी आणि द्वितीय 
अपील प्राधिकारी सोबतच्या अनुसूचित विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे या अध्यादेशाकरिता याद्वारे अधिसूचित करीत आहे : 

अनुसूची 


अ.क्र . 


प्रथम अपील 


सेवा 
पुरविण्यासाठी 

पदनिर्देशित 
केलेले अधिकारी 


द्वितीय अपील 
प्राधिकारी 


प्राधिकारी 


( १ ) 


( ६ ) 


१ 


९ ० दिवस 


सेवा 
लोकसेवेचे नाव 

पुरविण्यासाठी 
कालमर्यादा 
( कामकाजाचे 

दिवस) 
( २ ) 

( ३ ) 
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 
३० ( १ ) सह अल्पसंख्याक 
शैक्षणिक संस्थाकरिता राष्ट्रीय 
आयोग अधिनियम , २००४ च्या 
कलम २ ( जी ) नुसार अल्पसंख्याक 
शैक्षणिक संस्था स्थापन करून 
चालवित असलेल्या ट्रस्ट / 
सोसायटी / फर्म यांना धार्मिक / 
भाषिक अल्पसंख्याक दर्जा 


( ४ ) 

( ५ ) 
उप सचिव / सह सचिव , सचिव / प्रधान सचिव / 
अल्पसंख्याक विकास 

मुख्य 
विभाग , मंत्रालय , 

अल्पसंख्याक विकास 
मुंबई . 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 


अति . 


सचिव , 


~ 


प्रदान करणे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिस शेख, 


शासनाचे अवर सचिव . 


भाग चार - ब -४ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार , मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


MINORITIES DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mantralaya 

Mumbai 400 032 , dated the 23rd July 2015 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA RIGHT TO PUBLIC SERVICES ORDINANCE , 2015 . 

No. MEI. 2015 /C.R . 199 /Desk -5. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
section 3 of the Maharashtra right to Public Service Ordinance , 2015 (Mah . No. V of 2015 ), the 
Minorities Development Department, hereby notifies the public services to be rendered to the 
eligible persons , along with the stipulated time limit for providing such public services, the 
Designated Officers, First Appellate Authorities and Second Appellate Authorities , as specified 
in the Schedule appended herewith , for the purposes of the said Ordinance : 


Schedule 


Serial 
No. 


Name of 
Public Service 


Time limit 
for providing 

service 
(working 
days) 

( 3 ) 


Designated 
Officer by 

whom 
services will 
be provided 

( 4 ) 


First Appellate 

Authority 


Second 
Appellate 
Authority 


( 1 ) 


( 2 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


90 days 


Granting minority 
status to Trust/Society/ 
Firm of religious/ 
linguistic minorities 
for educational 
institutions established 
and administered by 
them as per Article 
30 ( 1 ) of the Constitution 
of India read with 
Section 2 ( g ) of the 
National Commission 
for Minorities 
Educational Institutions 
Act , 2004 . 


Deputy 
Secretary / Joint 
Secretary , 
Minorities 
Development 
Department, 
Mantralaya , 
Mumbai. 


Secretary / 
Principal Secretary / 
Additional Chief 
Secretary , Minorities 
Development 
Department, 
Mantralaya , Mumbai. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANEES SHAIKH , 
Under Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


२१ 


१७ ९ 


शुक्रवार, जुलै २४, २०१५ / श्रावण २, शके १ ९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जुलै २०१५ 

( संदर्भ : कलम १ चे उप कलम-३ ) 


अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप नियम -२ ) 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए . १०१५ /( २०३/१५ ) / लाक्षेवि ( कामे ). -महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २) , 
( ३ ), ( ४ ), ( ५ ) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव, क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटधारकास बंधनकारक 
राहील : 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

तारीख 
( २ ) ( ३ ) 

( ५ ) 

( ६ ) 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


लागू होईल ती 


१ 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


रेंगेपार कोहळी , मा . मा . तलाव , 
ता . लाखनी , जि . भंडारा . 


२ 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


... 


चान्ना मा . मा . तलाव , 
ता . लाखनी, जि . भंडारा . 


३ 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


... 


रेंगेपार कोहळी मा . मा . तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
चान्ना मा . मा . तलावाचे संपूर्ण 
लाभक्षेत्र . 
कन्हेरी मा . मा . तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
सावरबंध मा . मा . तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
केसलवाडा मा . मा . तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


कन्हेरी मा . मा . तलाव , 
ता . लाखनी, जि . भंडारा . 
सावरबंध मा . मा . तलाव , 
ता . साकोली, जि . भंडारा . 
केसलवाडा मा . मा . तलाव , 
ता . साकोली, जि . भंडारा . 


... 


५ 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


... 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब, गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३९ 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ६ ) 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


७ 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


... 


खंडाळा मा . मा . तलाव , 
ता . साकोली , जि . भंडारा . 
पाथरी मा . मा . तलाव , 
ता . साकोली, जि . भंडारा . 
लवारी मा . मा . तलाव , 
ता . साकोली, जि.भंडारा . 
उमरी मा . मा . तलाव , 
ता . साकोली, जि . भंडारा . 


खंडाळा मा . मा . तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
पाथरी मा . मा . तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
लवारी मा . मा . तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
उमरी मा . मा . तलावाचे 
संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


८ 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


... 


सर्व 


३० जुलै २०१५ 


... 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


२३ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya ,Mumbai 400 032 , dated the 24th July 2015 

See section 1 ( 3 ) of the Act ) 


NOTIFICATION 1 


[ See Rule 1 ( 2 )] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) Act , 2005 . 

No. CDA . 1015 /( 203/15 )/CAD (Works ).— In exercise of the powers conferred by section 1(3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects , 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns ( 2 ), ( 3), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 
Sr. Name of Irrigation 

Applicable Area Sections Date Remarks 
No. Project 

applied 

of 

Applications 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) (5 ) 

( 6 ) 


All 


30th July 2015 


... 


- > 


All 


30th July 2015 


... 


All 


30th July 2015 


... 


All 


30th July 2015 


... 


All 


1 Rengepar Koahli Ex. Mal Entire Command 
Tank , Tal-Lakhani, 

Area of Rengepar, 
Dist -Bhandara . 

Koahli, Ex . Mal Tank . 
2 Channa Ex . Mal Tank , Entire Command 
Tal-Lakhani, 

Area of Channa , 
Dist - Bhandara . 

Ex . Mal Tank . 
3 Kanheri Ex. Mal Tank , Entire Command 
Tal- Lakhani , 

Area of Kanheri, 
Dist -Bhandara . 

Ex . Mal Tank . 
4 Sawarbandh Ex . Mal 

Entire Command 
Tank , Tal- Sakoli, 

Area of Sawarbandh , 
Dist -Bhandara . 

Ex . Mal Tank . 
5 Keasalwada Ex . Mal Tank , Entire Command 
Tal- Sakoli, 

Area of Keasalwada , 
Dist- Bhandara . 

Ex . Mal Tank . 
6 Khandala Ex. Mal Tank , Entire Command 
Tal- Sakoli , Dist -Bhandara . Area of Khandala , 

Ex. Mal Tank . 
7 Pathari Ex . Mal Tank , Entire Command 
Tal-Sakoli, Dist - Bhandara . Area of Pathari, 

Ex . Mal Tank . 
8 Lawari Ex. Mal Tank , Entire Command 
Tal- Sakoli , Dist -Bhandara . Area of Lawari, 

Ex . Mal Tank . 
9 Umari Ex. Mal Tank , Entire Command Area 

Tal -Sakoli, Dist - Bhandara . of Umari Ex . Mal Tank . 


30th July 2015 


... 


All 


30th July 2015 


All 


30th July 2015 


All 


30th July 2015 


... 


All 


30th July 2015 


... 


By the order and in the name of the Governor of Maharashtra, 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


भाग चार - ब -५ 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 


मे ११-१७, २०१७ / वैशाख २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २४ जुलै २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 
क्रमांक सीडीए . १०१५ /( २०३/१५) / लाक्षेवि ( कामे ). 

).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 


त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम, २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सिं . प. शे. व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


कार्यकारी अभियंता , 


१ रेंगेपार कोहळी मा . मा . तलावाचे 

संपूर्ण लाभक्षेत्र. 


लघु पाटबंधारे विभाग, 


भंडारा . 


कलम ६ ( १), ९ ( २ ) , ९ ( ४ ), ९( ६) , ९ (९ ) , १० ( १ ), 
१२( २ ), १२ ( ६ ), १२( ९ ), १३ ( १) , १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ), १५ ( ९ ), १६( १ ), १६ ( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १९ ( २ ), २१ (१ ), २२ , २३( १ ), २६ ( १ ), 
४१, ४२ ( १ ), ६८ ( १) , ४४ , ४५ , ४७( २ ) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम -३ . 


२ 


४ 


चान्ना मा . मा . तलावाचे 

संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
३ कन्हेरी मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

सावरबंध मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
५ केसलवाडा मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र अधीक्षक अभियंता 
६ खंडाळा मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र व प्रशासक , लाभक्षेत्र 
७ पाथरी मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण , नागपूर . 
८ लवारी मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
९ उमरी मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


कलम ६ ( ५ ), ४२ ( २ ) . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने , 


स . को . सब्बीनवार , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


२५ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 24th July 2015 

NOTIFICATION - 2 
[ See Act section 1 ( 3 ) 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015/203/15 )/CAD (Works).— To exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act, section 2 (f). 

Henceforth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 , section 2 ( 4 ), the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act, 2005 . 


Sr. 
No. 


Project and 
Command Area 


Canal Officers 


Sections of MMISF Act , 2005 
of which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area 
of Rengepar Kohali 
Ex . Mal Tank . 


Executive Engineer , 
Minor Irrigation 
Division Bhandara . 


Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ), 9 ( 4 ), 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ), 
12 (2 ), 12 (6 ), 12 (9 ), 13 ( 1), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ) , 16 ( 1 ), 16 ( 4 ), 18 ( 2 ), 18 (4 ) , 
18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21( 1), 22 , 23( 1), 26 ( 1) , 
41, 42 ( 1 ), 68 ( 1) , 44 , 45 , 47 (2 ), 48 , MMISF 
Rule Section 3 . 


> 


> 


2 


3 


4 


5 


Sections 6 (5 ), 42 (2 ). 


Entire Command Area of 
Channa Ex. Mal Tank . 
Entire Command Area of 
Kanheri Ex . Mal Tank . 
Entire Command Area of 
Sawarbandh Ex . Mal Tank . 
Entire Command Area of Superintending 
Keasalwada Ex. Mal Tank . Engineer , Command 
Entire Command Area of Area Development. 
Khandala Ex . Mal Tank . Authority , Nagpur . 
Entire Command Area of 
Pathari Ex . Mal Tank . 
Entire Command Area of 
Lawari Ex . Mal Tank . 
Entire Command Area of 
Umari Ex. Mal Tank . 


6 


7 


8 


9 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


भाग चार - ब -५ अ 


२६ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


१८० 


शुक्रवार , जुलै २४, २०१५ / श्रावण २, शके १९ ३७ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २० जुलै २०१५ 

( संदर्भ : कलम १ चे उप -कलम ३ ) 


अधिसूचना क्र . १ 
( संदर्भ : नियम १ चा उप -नियम २ ) 


अ.क्र . 


लागू करावयाची 


लागू होईल ती 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए . १०१५ /( २०६/१५ ) / लाक्षेवि ( कामे ). महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
कलम १ चे उप - कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र राज्याचे राज्यपाल खालील तक्त्यात स्तंभ ( २ ), 
( ३), ( ४ ), ( ५) व ( ६ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे उपरोक्त अधिनियम लागू करण्यासाठी पाटबंधारे प्रकल्पाचे नाव , क्षेत्र, अधिनियमातील 
कलमे, लागू करण्याच्या तारखा व इतर तपशील अधिसूचित करत आहेत . प्रस्तुत अधिनियमातील कलम ७ मधील तरतुदीनुसार अधिसूचित 
क्षेत्रात समुचित प्राधिकरण वैयक्तिक जमिनधारकास अथवा भोगवटाधारकास पाणीपुरवठा करणार नाही आणि पाणी वापर संस्थेतर्फेच पाणीपुरवठा 
करण्याची पद्धत सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन या योजनेखालील कार्यक्षेत्रातील सर्व जमिनधारक व भोगवटाधारकास बंधनकारक 
राहील 
प्रकल्पाचे नाव कायदा लागू होणारे क्षेत्र 

ज्या तारखेपासून शेरा 
कलमे 

तारीख 
( २ ) 

( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 
कोका मा . मा . तलाव , कोका मा . मा . तलावाचे 

सर्व ३० जुलै २०१५ 
ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 

संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
२ जांभोरा मा . मा . तलाव , जांभोरा मा . मा . तलावाचे 

सर्व ३० जुलै २०१५ 
ता . मोहाडी , जि . भंडारा . 

संपूर्ण लाभक्षेत्र. 
एलकाझरी मा . मा . तलाव , एलकाझरी मा . मा . तलावाचे 

सर्व ३० जुलै २०१५ 
ता . मोहाडी, जि . भंडारा . 

संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
चप्राळ मा . मा . तलाव , चप्राळ मा . मा . तलावाचे 

सर्व ३० जुलै २०१५ 
ता . लाखांदुर , जि . भंडारा. 

संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
दिघोरी मा . मा . तलाव , दिघोरी मा . मा . तलावाचे 

सर्व ३० जुलै २०१५ 
ता . लाखांदुर, जि . भंडारा . 

संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


१ 


- 


... 


३ 


... 


... 


... 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


२७ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 20th July 2015 

[See section 1 ( 3 ) of the Act ] 


NOTIFICATION 1 


[See Rule 1 ( 2 ) ] 
MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS (MMISF ) ACT , 2005 . 

No. CDA . 1015 /(206/15 )/CAD (Works ).- In exercise of the powers conferred by section 1( 3 ) of 
Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers (MMISF ) Act, 2005 (Mah . 23 of 2005 ) 
the Governor of the State Government of Maharashtra , hereby , notifies Areas, Irrigation Projects, 
sections of the Act and Date of Applications as specified in columns (2 ), (3 ), (4 ), (5 ) and (6 ) of the 
table below for bringing in force the Act. In said notified area , as provided under section 7 , 
no water shall be supplied by the Appropriate Authority to an individual holder or occupier of 
such land and the system of supply of water through Water Users Association shall be binding on 
all the holders and occupiers of the land under Management of Irrigation System by Farmers. 
Sr. Name of Irrigation 

Applicable Area Sections Date Remarks 
No. Project 

applied 

of 

Applications 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 

( 4 ) (5 ) 

(6 ) 


All 


30th July 2015 


All 


30th July 2015 


All 


30th July 2015 


... 


1 Koka Ex . Mal Tank , 

Tal. Mohadi, 

Dist . Bhandara . 
2 Jambhora Ex . Mal Tank , 

Tal. Mohadi , 

Dist . Bhandara . 
3 Elkazari Ex. Mal Tank , 

Tal. Mohadi, 

Dist. Bhandara . 
4 Chapral Ex. Mal 

Tank , Tal. Lakhandur , 

Dist . Bhandara . 
5 Dighori Ex. Mal Tank , 

Tal. Lakhandur, 
Dist . Bhandara . 


Entire Command 
Area of Koka , 
Ex . Mal Tank . 
Entire Command 
Area of Jambhora , 
Ex. Mal Tank . 
Entire Command 
Area of Elkazari , 
Ex . Mal Tank . 
Entire Command 
Area of Chapral, 
Ex . Mal Tank . 
Entire Command 
Area of Dighori, 
Ex . Mal Tank . 


All 


30th July 2015 


... 


All 


30th July 2015 


... 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - ब , गुरुवार 


ते 


बुधवार , 

मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १ ९ ३ ९ 


जलसंपदा विभाग 
मंत्रालय, मुंबई, ४०० ०३२, दिनांक २० जुलै २०१५ 

अधिसूचना क्र . २ 
[ संदर्भ : नियम क्र . १ ( ३ )] 


महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ . 

क्रमांक सीडीए. १०१५ / ( २०६/१५) / लाक्षेवि ( कामे).- महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ मधील 
अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी कालवा अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यासाठी या कायद्यातील कलम २ ( च ) 
नुसार राज्य शासनास अधिकार दिले आहेत . 

त्यानुसार महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम , १९ ७६ च्या कलम २ च्या खंड ( ४ ) अन्वये महाराष्ट्र सिंचन पद्धतीचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन 
अधिनियम , २००५ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करण्यासाठी आणि कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी खाली नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राचे राज्यपाल खालील 
तक्त्यात स्तंभ क्र . ( ३ ) व ( ४ ) मध्ये विनिर्दिष्टीत केल्याप्रमाणे कालवा अधिकाऱ्यास अधिकार प्रदान करण्यात येत आहेत : 


अ.क्र . 


प्रकल्प व क्षेत्र 


कालवा अधिकारी 


म . सिं . प. शे. व्य . अधिनियम , २००५ 
अंतर्गत अधिकार देण्यात आलेल्या 
कायद्यातील कलमे 

( ४ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१ कोका मा . मा . तलावाचे 

संपूर्ण लाभक्षेत्र . 


कार्यकारी अभियंता , 
लघु पाटबंधारे विभाग , 
भंडारा . 


. 


कलम ६ ( १ ), ९ ( २ ), ९ ( ४ ) , ९( ६ ), ९( ९ ) , १० ( १ ) , 
१२ ( २), १२ ( ६ ), १२( ९ ), १३( १), १३( ३ ), १५ ( ४ ) , 
१५ ( ६ ) , १५ ( ९ ), १६ ( १ ), १६( ४ ), १८ ( २ ), १८ ( ४ ) , 
१८ ( ६ ), १८ ( ९ ), १९ ( २ ), २१ (१ ), २२ , २३( १ ), २६ ( १ ), 
४१, ४२( १), ६८ ( १) , ४४ , ४५ , ४७( २) व ४८ , 
म.सिं.प.शे.व्य . नियम-३ . 


२ जांभोरा मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र . 
३ एल्काझरी मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 

चप्राळ मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 
५ दिघोरी मा . मा . तलावाचे संपूर्ण लाभक्षेत्र 


४ 


अधीक्षक अभियंता 


कलम ६ ( ५ ), ४२ ( २ ). 


व प्रशासक , लाभक्षेत्र 


विकास प्राधिकरण , नागपूर . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


स . को . सब्बीनवार, 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- ब , गुरुवार ते बुधवार, मे ११-१७, २०१७/ वैशाख २१-२७, शके १९ ३ ९ 


२ ९ 


WATER RESOURCES DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 1st June 2015 


NOTIFICATION 2 
[ See Act section 1 ( 3 ) 


MAHARASHTRA MANAGEMENT OF IRRIGATION SYSTEM BY FARMERS ACT, 2005 . 

No. CDA . 1015 /(206/15 )/CAD (Works ).— To Exercise the powers and discharging the duties 
allocated in Maharashtra Management of Irrigation System by Farmers Act, 2005 , the powers 
are given to Government of Maharashtra to appoint appropriate Canal Officers as per MMISF 
Act, section 2 (f). 

Hence forth as per Maharashtra Irrigation Act, 1976 section 2 ( 4 ) , the Government of 
Maharashtra appoints following Canal Officers as per following table to exercise the powers and 
discharging the duties under the MMISF Act , 2005 . 


Canal Officers 


Sr. 
No. 


Project and 
Command Area 


Sections of MMISF Act , 2005 
of which powers are given 
to Canal Officers 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Entire Command Area 
of Koka Ex. Mal Tank . 


Executive Engineer , 
Minor Irrigation 
Division , Bhandara . 


Sections 6 ( 1 ), 9 ( 2 ) , 9 ( 4 ) , 9 (6 ), 9 ( 9 ), 10 ( 1 ) , 
12 (2 ), 12 (6 ), 12 ( 9 ) , 13 ( 1 ), 13 ( 3 ), 15 (4 ), 
15 (6 ), 15 ( 9 ), 16 ( 1) , 16 (4 ), 18 (2 ), 18 (4 ), 
18 (6 ), 18 ( 9 ), 19 ( 2 ), 21( 1 ), 22 , 23 ( 1), 26 ( 1 ), 
41, 42 ( 1), 68 ( 1) 44 , 45, 47 ( 2 ), 48, MMISF 
Rule Section 3 . 
MMISF Rule Section 3 . 


2 


3 


Entire Command Area of 
Jambhora Ex.Mal Tank 
Entire Command Area of 
Elkazari Ex. Mal Tank . 
Entire Command Area of 
Chapral Ex.Mal Tank . 
Entire Command Area of 
Dighori Ex.Mal Tank 


4 


5 


Section 6 (5 ), 42 (2 ) 


Superintending 
Engineer , Command 
Area Development 
Authority , Nagpur . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


S. K. SABBINWAR , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


